महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी 
क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या 
प्रधान शिर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १४ ऑक्टोंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
२. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२२ एप्रिल, २०२०. 
३. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१३ मे, २०२०. 
४. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.१९ जून, २०२०. 
५. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२४ जुले, २०२०. 
६. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२८ जुले, २०२०. 
७. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.५ ऑगस्ट, २०२०. 
८. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२१ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिळ, २०२० रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मधील २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाज कल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) महिला व बाल कल्याण संचाळलनालय(०१) (०१) 
महिला व बाल कल्याण संचाळनालय (अनिवार्य) (२२३५-२०७२) या लेखाशिर्षा अंतर्गत एकूण अर्थसंकल्पीत 
₹३७८४७० हजार (अक्षरी रुपये सदोतीस कोटी चौऱ्यांऐंशी लक्ष सत्तर हजार फक्त) मधून स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ₹१८.२० लक्ष (अक्षरी रुपये अठरा लक्ष वीस हजार रूपये फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


(रुपये हजारात) 
ता अर्थसंकल्पीय | वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक / उद्दिष्ट 
तरतूद तरतूद | वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३५४७५० | १७७३७९ | | 
03, अतिकालीन भत्ता ६७२३ 10 | | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ६४० ३२० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ 10 10 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० १०३० १५०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ७१० | | 
१७, संगणक खर्च ४२२ 10 शकि, 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० 10 | | 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० 10| | | 
२८, व्यावसायिक सेवा Go | | | 
५०, इतर खर्च २० | | | | 
५१, मोटार वाहने ३५ | | | 8 
एकूण ३७८४७० | १७९७५९ १८२० 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी आहरित करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम 


पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या 


मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाचे संदर्भाधीन दि.१६ 
एप्रिळ, २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व arid पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 


३. 


अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे 
वितरीत करण्यात आला आहे. 
दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०१६१५२९१८९८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE ists 


(र. सि. TRIS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

७. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बी.डी.एस. 
प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१७. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ७-अ, ८, ९ ,१०, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, का-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


